आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी उपयोजनेकरिता 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर 
जिल्हाधिकारी यांना स्वतंत्र नियंत्रक 
अधिकारी सांकेतांक उपलब्ध करुन 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१८/प्र.क्र.१९०(भाग-१)/का.६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२ 
दिनांक: ९ एप्रिल २०१९ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः बीयुडी २०१६/प्र२.क्र.४९/का.६, दि. १४ .०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः बीयुडी २०१६/प्र.क्र.२४९/का.६, दि. ०३ .०४.२०१७ 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः . बीयुडी २०१७/प्र.क्र.२३७/का.६, दि. २३ .०२.२०१८. 
8) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः टिएसपी २०१८/प्र.क्र.१५०/का.६,दि.३१.१०.२०१८ 
५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांकः टिएसपी २०१८/प्र.क्र.१९०/का.६,दि.२३ .०३.२०१९. 
प्रस्तावना - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेचा निधी संदर्भाधीन क्र.१ ते ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ पासून महसूली, भांडवली व कर्जे याकरिता अनुक्रमे टि-९, टि-१० व 
टि-११ या स्वतंत्र मागणी materia जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हानिहाय स्वतंत्र 
SSIS वाटप करण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या निधीचे विविध विभागांच्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेला पुनर्वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत 
प्रकरणी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात निर्गमित मार्गदर्शक 
तत्वानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा तयार करण्याची व संनियंत्रणाची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांची 
राहील, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणी प्रक्रियेत एकसुत्रता आणणे व निधी खर्च करण्याबाबत उपाययोजना करणेकरीता संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेमार्फत योजनांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना थेट सादर 
करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. ४ व ५ येथील शासन परिपत्रकान्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर 
वस्तुस्थितीस अनुसरुन आदिवासी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप व 
नियंत्रण प्रणालीवर (BEAMS) जिल्हानिहाय तरतुद भरणे, वितरीत करणे, तसेच पुनर्विनियोजन करणे सुलभ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१८/ प्र.क्र.१९०(भाग-१)/का.६ 


व्हावे म्हणून जिल्हानिहाय स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमाची कार्यक्षम व उपयुक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता 
जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेचा निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप व 
नियंत्रण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक 
उपलब्ध करुन देण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेतंर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप व नियंत्रण प्रणाळीवर 
(BEAMS) जिल्हाधिकारी यांना सोबतच्या विवरणपत्रानुसार जिल्हानिहाय स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 


३. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार करण्याची व संनियंत्रणाची 
जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांची असल्याने 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेले स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी 
सांकेतांक संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रणाखाळी संबंधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प हे हाताळतील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.स.क्र.३६६/अर्थ-१९, दि.५.०४.२०१९अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१७४६५७०५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra VIN d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a mM b a | fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
A "1 t e Date: 2019.04.10 10:39:20 +05'30' 
( रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१८/ प्र.क्र.१९०(भाग-१)/का.६ 


मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सचिव मंत्रालयीन विभाग 
प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) मंत्रालय,मुंबई. 
अपर आयुक्त व सदस्य सचिव,विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ,बी-२३/ए,साउथ अंबाझरी मार्ग,अंध 
विद्यालयाजवळ,नागपूर 
qo) सदस्य सचिव,मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
कंपाऊड, तळमजला,औरंगाबाद-४३१००१ 
११) सदस्य सचिव,उर्वरित महाराष्ट्र वैद्यानिक विकास मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, १८,वा मजला, 
(पश्चिम बाजू) मंत्रालयासमोर,मुंबई-३२ 
१२) कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, नविन प्रशासकीय इमारत, १९ वा मजला, (पश्चिम बाजू), मुंबई. 
१३) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१४ आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक 
१५) आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समित्या. 
१८) संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय,मुंबई. 
१९) सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास, 
२०) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (१५ प्रति) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


rae MO BOO ०७ दट AD 


wena 


२१) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

२२) सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्तांची कार्यालये 

२३) सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये 

२४ सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

२५) सर्व प्रशासकीय विभागाखालील विभागप्रमुख 

२६) सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२७) मा.प्रधान सचिव (आ.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) आदिवासी विकास विभागातील सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, आ.वि.वि, मंत्रालय,मुंबई. 
२९) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१८/ प्र.क्र.१९०(भाग-१)/का.६ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी २०१८/प्र.क्र.१९०/का.६ , दि.०९/०४/२०१९ सोबतचे सहपत्र 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेकरिता जिल्हाधिकारी यांना 
स्वतंत्र नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक 


अ.क्र जिल्हयाचे नाव नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक 
1१ | मुंबई शहर 1०१३५ 
२ मुंबई उपनगर 1०१३६ 
३ ठाणे ग०१३७ 
1 ४ | रायगड ग०१३८ 
५ रत्नागिरी ग०१३९ 
६ सिंधुदुर्ग ०१४० 
| oO | पुणे ग०१४१ 
८ सातारा 1०१४२ 
९ सांगली ग०१४३ 
१० | सोलापुर 1०१४४ 
११ | १ कोल्हापुर 1०१४५ 
१२ नाशिक 1०१४६ 
१३ धुळे ग०१४७ 
१४ | जळगाव 1०१४८ 
१५ अहमदनगर 1०१४९ 
१६ नंदुरबार 1०१५० 
१७ | औरंगाबाद 1०१५१ 
१८ जालना 1०१५२ 
१९ परभणी ग०१५३ 
२० नांदेड 1०१५४ 
२१ बीड 1०१५५ 
२२ लातुर 1०१५६ 
२३ उस्मानाबाद 1०१५७ 
२४ हिंगोली 1०१५८ 
२५ नागपूर 1०१५९ 
२६ वर्धा 1०१६० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१८/ प्र.क्र.१९०(भाग-१)/का.६ 


अ.क्र जिल्हयाचे नाव नियंत्रक अधिकारी सांकेतांक 
२७ भंडारा 1०१६१ 
२८ चंद्रपुर 1०१६२ 
२९ गडचिरोली 1०१६३ 
३० गोंदिया 1०१६४ 
३१ अमरावती ग०१६५ 
३२ अकोला 1०१६६ 
३३ यवतमाळ 1०१६७ 
३४ बुलढाणा 1०१६८ 
३५ वाशिम 1०१६९ 
३६ पालघर 1०१७० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


